बृहन्महाराष्ट्र मंडळामार्फत साहित्य संमेलन 
आयोजित करण्यासाठी रु. २५ लक्ष इतके 
अनुदान देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/भाषा-३ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २३ फेब्रुवारी, 2023 


प्रस्तावना :- 


मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार हे मराठी भाषा विभागाचे मुख्य धोरण आहे. सदर धोरणाशी सुसंगत 
पारंपारिक पद्धतीने प्रचार / प्रसार करण्याबरोबर त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन विविध माध्यमांचा 
वापर करुन मराठी प्रचार प्रसारविषयक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्या बाहेर आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


अन्य राज्यात असलेल्या मराठी भाषकासांठी विविध भाषिक उपक्रम करण्याची तरतूद राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या घटनेत आहे. सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने बृहन्महाराष्ट्र मंडळामार्फत साहित्य संमेलन 
आयोजित करण्यासाठी खालील अटीच्या अधीन राहून रु. २५ लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१) मराठी भाषा व साहित्य यांचा प्रचार-प्रसार व संवर्धन यासाठी सतत कार्यरत राहून बहुमूल्य योगदान 
देणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील मराठी भाषा संवर्धक, अभ्यासक, संशोधक, लेखक, साहित्यिक यांचा 
सत्कार करुन गौरव करण्यात यावा. 

२) मराठीच्या प्रचार व प्रसाराकरिता विविध स्पर्धा योजणे, प्रसारमाध्यमांतून प्रचार करणे, पुस्तके व कोश 
यांबाबत चर्चा, परिसंवाद, व्याख्याने इत्यादी उपक्रम योजावेत. 

३) परिचय केंद्रानी मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार या उद्दिष्टांसह रोजगाराभिमुख उपक्रमातून जास्तीत 
जास्त तरूण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. 

४) मराठीच्या प्रचार/प्रसारासाठी अभिनव कल्पना सादर करून त्याप्रमाणे ऑनलाईन/प्रत्यक्ष कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात यावे. 

५) मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यजाळा, सादरीकरणे यांचे आयोजन 
करावे. 


anes निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/भाषा-२३ 


६) मराठी भाषा विभागाची विविध संकेतस्थळे, क्षेत्रीय कार्यालयांची संकेतस्थळे, भाषा संचालनालयाने व 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाने तयार केलेल्या भ्रमणध्वनी उपयोजकाबद्दळ 
(मोबाईल अँप) याबाबतची माहिती सर्व/ सामान्यांना व्हावी या दृष्टीने सर्व क्षेत्रीय विविध माध्यमातून 
याबाबतची माहिती प्रसारीत करावी. 

७) महाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग केवळ मराठी 
भाषा आणि साहित्य विषयक आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठीच करण्यात यावा. 


८) दरवर्षी साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचे ठिकाण मा. मंत्री (मराठी भाषा) निश्चित करतील. 


९) अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेल्या संस्थेकडून त्यांनी केलेल्या खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
तसेच त्यांनी केलेल्या खर्चाचा सविस्तर हिशोब घेण्याची जबाबदारी संचालक, राज्य मराठी विकास 
संस्था यांचे राहील. 

२. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था यांनी वरील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करावी. अन्य राज्यात 
असलेल्या मराठी भाषकांसाठी विविध भाषिक उपक्रम करण्याची तरतूद राज्य मराठी विकास संस्थेच्या 
घटनेतील तरतूद क्र. १३ मध्ये आहे. त्यामुळे सदर उपक्रमावरील होणारा खर्च राज्य मराठी विकास 
संस्थेकडील “मागणी क्रमांक झेडएफ-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२ कला व संस्कृती प्रचालन, ०२ 
कार्यक्रम, (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३२०५) या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०२२३१२११४१६०३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJAY DHONDBARAO 
BHOSALE 


AJ AY DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1da605d815512e5b0901a07f495f1 295 
D H O N D BA R 9146d0936ce1aa35f9fa378e1a4d6a87, 
pseudonym=2C09EE78E36A33F8C497462301F 
1790AE4E0746A, 


serialINumber=BE88F3DC57FA6737970A6A01A 
A EDFBFE6642BBO0FC7B162A3142176A6FCCB21 

CD, cn=AJAY DHONDBARAO BHOSALE 

Date: 2023.02.24 11:30:06 +05'30' 


(अजय धो. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/भाषा-२३ 


मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य/मराठी भाषा समिती सदस्य,विधानमंडळ, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (माहिती व वृत्त, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा संचाळनालय,मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

भाषा - 3 (Tere). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


